रमजान ईद सणाच्या बंदोबस्तासाठी केंद्र 
शासनाने पुरविलेल्या सुरक्षा दलाच्या 
खर्चाची रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०१६/ ३८२५/प्र.क्र. ९५/ विशा १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ५ जुले, २०१६. 


संदर्भ:- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं / २०-ए/३४-ए/ 
रमजान ईद/६३/२०१६, दि. २४.६.२०१६. 
२) केंद्रिय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचा फॅक्स संदेश क्र., ॥॥-११०२२/१/२०१६- जी, 
दि. १.७.२०१६. 


प्रस्तावना:- 

दिनांक ६.७.२०१६ रोजी साजरा होणाऱ्या रमजान ईद सणाकरीता दिनांक ५.७.२०१६ ते 
७.७.२०१६ या कालावधीसाठी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 
राखीव पोलिस दल / Brea कृती दल यांची मदत घेण्यात येत आहे. सदरहू बंदोबस्ताकरीता केंद्र 
शासनाने रु.२२,३१,८५६/- इतकी रक्‍कम जमा करण्याबाबत कळविले आहे. सदर 
रु. २२,३१,८५६/- इतकी रक्कम केंद्र शासनाकडे जमा करण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

वरील संदर्भ क्र. २ अन्वये केंद्र शासनाने पुरविलेल्या केंद्रिय राखीव पोलिस दल / Bra 
कृती दलाच्या तैनातीसाठी रु. २२,३१,८५६/- ( रु. बावीस लाख एकतीस हजार आठशे छप्पन्न 
फक्त) इतकी रक्कम केंद्र शासनास अदा करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 

याबाबतचा खर्च मागणी क्रमांक “ बी - १, २०५५- पोळीस १०९ (००) (०१) जिल्हा पोलीस 
दल (२०५५०१६८) या मुख्य लेखाशिर्षाखाली ५०- इतर खर्च ” या उदिष्टाखाली खर्ची टाकून सन 
२०१६ - १७ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- २०१६/ प्र.क्र.८९/अर्थ -३, 
दिनांक २०.४.२०१६ ला अनुसरुन प्रशासकिय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त 
विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र- २०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि. १७.४.२०१५ 
मधील वित्तिय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग- २, महाराष्ट्र आकस्मिक 
खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तिय अधिकारानुसार व अनु.क्र. ४, नियम क्र. 
७ अन्वये प्रशासकिय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०६१६/ ३८२५/प्र.क्र. ९५/ विशा १अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०७०५११५८४७६३२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Bhanudas B Ingale 


B h a Nn U d a S B DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Desk Officer, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Ingale ee 
(भा.बा.इंगळे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.(दोन प्रती) 
४) संचालक, केंद्रिय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली. 
५) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
७) वित्त विभाग,मंत्राळय, मुंबई.( व्यय- ७) 
८) निवडनस्ती (विशा-१ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


